सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य 
हज समितीस निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२०/प्र.क्र.६३/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-२८/०१/२०२१ 


संदर्भ:-१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः - अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दिनांक १६ एप्रिल, २०२०. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः - अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, 
दिनांक ४ मे, २०२०. 
३. शासन निर्णय, अ.वि.वि., क्र.हज-२०२०/प्र.क्र.६३/का-५, दि.१३.०८.२०२०. 
४. वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१७/२०२०/व्यय-१, दि.१८/१२/२०२०. 


प्रस्तावना:- 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी “AP क्र. झेड ई-१, 2239 सामाजिक एुरक्षाव 
कल्याण, (02) GA कल्याण, 200 इतर PITH, (04 (96) यात्रेकरुंचा खर्व/अनिवायी, 39 
सहायक अनुदान (AIA, (2234 ए २६७*या लेखाशीर्षाखाली रू.१,७६,५०,०००/- इतका 
निधी अर्थसंकल्पित असून, माहे एप्रिल २०२० ते सप्टेंबर, २०२० या ६ महिन्याच्या 
कालावधीकरिता सदर अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून वित्त विभागाच्या मान्यतेने महाराष्ट्र राज्य हज 
समितीस ५% निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच वित्त विभागाने उक्त लेखाशीर्षाखालील 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ७५ % निधी वितरित करण्यास दिलेल्या मान्यतेच्या अधीन राहून 
महाराष्ट्र राज्य हज समितीस उर्वरित निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
होती. 
शासन निर्णय:- 

“मागणी क्र. झेड ई-%, 2239 सायाजिक Yell व कल्याण (02) समाज कल्याण २०० 

इतर BABA, (04 (96) यात्रेकरुंचा खर्च (अनिवाझी, 39 सहायक अनुदान (वेतनेतर, (2234 
ए २६७*या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पीत तरतुदीमधून 
रु.१२३.५५ लक्ष इतका निधी महाराष्ट्र राज्य समिती कार्यालयास वितरित करण्यात येत आहे. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, 
२०२० अनुसार महाराष्ट्र राज्य हज समितीस शासन निर्णय, अ.वि.वि., दि.१३.०८.२०२० अन्वये 
वितरित केलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास प्राप्त झाळी आहेत. 
३. हज २०१९ करिता खादिमुल हुज्जाजच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती केंद्रीय हज 
समितीस करणे, नागपूर हज हाऊसच्या देखभाल व सुरक्षेवरील खर्च, नागपूर हज हाऊस 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२०/प्र.क्र.६३/का-५ 


इलेक्ट्रीक बील (मार्च २०२० ते ऑक्टोबर Joo या कालावधीत प्रत्यक्षात आलेले देयक), नागपूर 
हज हाऊस इलेक्ट्रीक बील (नोव्हेंबर २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीचा अंदाजित खची, 
नागपूर हज हाऊस पाणी देयक(नोव्हेंबर २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीचा अंदाजित खची, 
महाराष्ट्र राज्य हज समिती कार्यालय, मुंबई भाडे (सप्टेंबर २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीचा 
अंदाजित खची, महाराष्ट्र राज्य हज समिती कार्यालय, मुंबई वीज देयक (जुले २०२० ते मार्च 
२०२१ या कालावधीचा अंदाजित खर्च) आणि नागपूर हज हाऊसमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसविणे 
या कामांवरील खर्च भागविण्यासाठी सदर निधी कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज 
समिती यांना वितरित करण्यात येत आहे. वितरित तरतूदीऐवढा खर्च मर्यादित ठेवणेबाबत सक्षम 
प्राधिकाऱ्याने आवश्‍यक ती दक्षता घ्यावी. 


४. हा शासन निर्णय प्रशासकीय विभागांना वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, 
क्रमांकः- अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० व शासन निर्णय, वित्त 
विभाग, क्रमांकः - अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ४ मे, २०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत आणि वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१७/२०२०/व्यय-१, 
दि.१८/१२/२०२० अनुसार प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

uy, सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१//.शीकीचा85॥0[॥9.90०0.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०१२८१४३८१६६८१४ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


d h Digitally signed by Sandesh Chhabu Tad’ i 
Sandesh ON cr oncoverinr Maharshi 
‘Maharasht 
Ch h b T d e 2.5.4.20=2fde30534317dal ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a8 
WIAD FAVA / — cexteecozste77751 asencesn cm 
(a. छ. तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, रूम नं.६, तळमजला, साबू सिद्दिकी, 
मुसाफिरखाना, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
प्रति, 
१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
३. अवर सचिव (व्यय-४/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. उप सचिव (का-५/का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. निवडनस्ती (का-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


